जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी / जिल्हा कार्यक्रम 
अधिकारी(महिला व बाल विकास ), जिल्हा परिषद/सहा. 
BAR बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी) व तत्सम 
पदे गट-अ या संवर्गातील अधिका-यांची विनंती बदली 
करणेबाबत सन २०१९-२०. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : मबाआ २०१९/प्र.क्र.५३/का.७ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :-१७ सप्टेंबर, २०१९ 


वाचा:- महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय मबाआ-२०१४/प्र.क्र.२७७/का-७, 
दिनांक २२/०२/२०१६ 
शासन Seat :- 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना 
होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम-२००५ कलम ४(४) व ४(५) मधील तरतुदींनुसार खालील 
अधिकाऱ्यांच्या विनंतीनुसार पुढीलप्रमाणे पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ अधिका-यांचे नाव सध्याचे पद व कार्यालय विनंतीनुसार पदस्थापनेनं 

क्र नियुक्तीचे पद व कार्यालय 

१ | २ ३ | ee 

ie श्रीम.वाय.एस. शिदे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ना), । बाल विकास प्रकल्प अधिकारी 
बदलापूर (ना), दापोडी-बोपोडी,पुणे 

२. | श्री.एम.एस. वाघमारे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ना), | बाल विकास प्रकल्प अधिकारी 
नांदेड क्र.२ (ना), नांदेड H.3 

3 | TVs are बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ना), | बाल विकास प्रकल्प अधिकारी 
नांदेड क्र.३ (ना),नांदेड क्र.२ 

fe श्री.एस.जी.ठाकरे बाळ विकास प्रकल्प अधिकारी (ना), | बाल विकास प्रकल्प अधिकारी 
घाटकोपर-२ (ना), वर्धा 


२. आयुक्त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना कळविण्यात येते की, वरीलप्रमाणे पदस्थापना 
देण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेचे आदेशा तात्काळ निर्गमित करावेत. 


३. वरीलप्रमाणे करण्यात येत असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेच्या आदेशासोबत त्यांचे गोपनीय 
अहवाल, सेवापुस्तक, तसेच अंतिम वेतन प्रमाणपत्र बदली करण्यात आलेल्या नवीन कार्यालयाकडे तात्काळ 
पाठविण्यात यावे. 


४. वरीलप्रमाणे पदस्थापना करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांना शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही 
प्रकारची रजा मंजूर करु नये महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ३० (सी) नुसार मूळ 
कार्यालयाने पदस्थापना झालेल्या अधिकाऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्वीकारु नयेत. 


शासन ACT क्रमांकः मबाआ २०१९/प्र.क्र.५३/का.७ 


ष्‌. वरीलप्रमाणे पदस्थापना करण्यात येत असलेल्या अधिकाऱ्यांना पदस्थापनाने देण्यात आलेल्या पदावर 
रुजू करुन घेताना, ते रजेवर / गैरहजर होते किंवा कसे याबाबतची खातरजमा त्यांना पदस्थापनेवर हजर करुन 
घेणाऱ्या कार्यालयाने करावी. सदर अधिकारी वैद्यकीय कारणास्तव गैरहजर असतील तर त्यांना हजर करुन 
घेण्यापूर्वी वैद्यकीय मंडळासमोर पाठवावे. जर अन्य रजेवर होते असे आढळल्यास त्यांचेकडून न चुकता तसा 
रजेचा अर्ज भरुन घ्यावा आणि नंतर हजर करुन घ्यावे. तसेच रजा संदर्भात शासनाने वेळोवेळी प्रसृत केलेल्या 
शासन निर्णय / परिपत्रकांतील निदेशांचे पालन करावे. 

६. सदरहू बदल्या हया विनंती बदल्या असल्याने उपरोक्‍त अधिकाऱ्यांना बदली विषयक प्रवासभत्ता व इतर 
अनुषंगिक लाभ अनुज्ञेय असणार नाहीत. 

७. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०९१६२०४८५२४८३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Lalsing Ramchandra Gujar 
DN: c=IN, ०७ it Of Mahai qu: 


La | ५ | Nn g कभ तकर णा poetic 100032 st=Maharashtra, 
2.5.4.20=c3eb5f6c3e4855c5793924cf2a352b44266d360de02a249 
‘as 4e1a64477bf79d694, 
Ramchandra Gujar 0000000 
Date: 2019.09.18 13:06:08 +05'30' 
(ला.रा.गुजर) 
शासनाचे सहसचिव. 


१. आयुकक्‍्त,महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे. 

२. आयुक्त,एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई. 

३. विभागीय उप आयुक्‍त, महिला व बाल विकास विभाग, मुंबई/पुणे/औरंगाबाद. ( आयुक्तालय, पुणे यांच्यामार्फत 
४. संबंधित अधिकारी,द्वारा- आयुक्‍त,महिळला व बाळ विकास आयुक्तालय, पुणे. 

५. मामंत्री (म.व बा.वि), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

६. मा.राज्यमंत्री(म.व बा. वि.), यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई-३२. 
७. मा.सचिव(म.व बा.वि),यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक,मुंबई-३२. 

८. निवडनस्ती (कार्यासन-७ महिला व बाल विकास विभाग. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


fomen And Child 


